मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या ADB टप्पा २ 
अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील पुलांच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६८/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 ASM पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : ०६ एप्रिल, २०२१ 


वाचा: 
१. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८.१०.२०१५ 
२. शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.८/पंरा-७, 
दिनांक ११.१२.२०१५ 
३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, 
दिनांक २५.१०.२०१८ 
४. शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.१८९/बांध-४, 
दिनांक २३.०४.२०२० 
५. मुख्य अभियंता CATA), पुणे यांचे पत्र : मु.अ./प्रमंग्रासयो/३८२/२०२१, 
दिनांक ०१.०३.२०२१. 
शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या ADB टप्पा २ अंतर्गत, वर्धा जिल्ह्यातील पुलांच्या कामांना, 


त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | तालुका पॅकेज कामाचे नाव पुलांची कामाची । कामाची ५ वर्षे नियमित 
क्रमांक लांबी (मी) किंमत देखभाल व दुरुस्तीची 
(रू.लक्ष) रक्‍कम (रू.लक्ष) 
गि आर्वी ADB- | रामा ३२३ (ARH) ते सुकळी रस्ता | १८.०० २२५.१२ ६.७५ 
WAR- | सा.क्र. ६/०० येथे पुलाचे बांधकाम 
83-०१ | करणे 
२ ADB- । रामा ३२५ (परसोडी) ते रामा ३२३ | २१.०० २२३.४९ ६.७० 
WAR- | (किन्हाळा) रस्ता सा क्रं. ०/५०० येथे 
88-०२ । पुलाचे बांधकाम करणे 
३ रामा 324 (परसोडी) ते रामा ३२३ | १८.०० २११.४३ ६.३४ 
(किन्हाळा) रस्ता सा क्रं. ७/२०० येथे 
पुलाचे बांधकाम करणे 
8 आष्टी ADB-  । किन्हाळा ते पेठ अहमदपूर रस्ता | ४०.०० ३३७.०९ १०.११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६८/बांधकाम-४ 


अ.क्र. | तालुका पॅकेज कामाचे नाव पुलांची कामाची | कामाची ५ वर्षे नियमित 
क्रमांक लांबी (मी) | किंमत देखभाल व दुरुस्तीची 
(रू.लक्ष) रक्‍कम (रू.लक्ष) 
WAR- । सा.क्र. ४/२१० येथे पुलाचे बांधकाम 
83-०३ | करणे 
4 किन्हाळा ते पेठ अहमदपूर रस्ता | १८.०० १७८.३६ ५.३५ 
सा.क्र. १/४८० येथे पुलाचे बांधकाम 
करणे 
द ADB- | किन्हाळा ते चिंचोली रस्ता सा.क्र. | २१.०० १८८.१३ ५.६४ 
WAR- | ०/७१० येथे पुलाचे बांधकाम करणे 
81-०४ 
9 देवळी ADB- | प्रजिमा-१२ ते आंजी रस्ता सा.क्र. | ३०.०० २५८.६८ ६.९८ 
WAR- | ८/११० येथे पुलाचे बांधकाम करणे 
81-०५ 
८ ADB- | विजयगोपाल ते सांवगी येडे रस्ता | १८.०० १३८.५४ 3३.९६ 
WAR- | सा.क्र. ६/७०० येथे पुलाचे बांधकाम 
83-०६ | करणे 
९ कोळोना ते घोडेगाव रस्ता सा.क्र. | १८.०० १००.८३ २.८८ 
१/८०० येथे पुलाचे बांधकाम करणे 
शि हिंगणघाट | ADB- | इजिमा-३७ ते खानगांव ते साती | २०.०० १२८.२३ ३.६६ 
WAR- | रस्ता सा.क्र. ८/५५० येथे पुलाचे 
83-०७ | बांधकाम करणे 
| १ ढिवरी पिपरी ते सांवगी रस्ता सा.क्र. | २१.०० १६१.९२ ४.४८ 
०/६२५ येथे पुलाचे बांधकाम करणे 
१२ कारंजा ADB- | इजिमा-८६ ते लिंगामांडवी रस्ता | ७६.०० ३७२.८० 8.03 
WAR- | सा.क्र. 9/240 येथे पुलाचे बांधकाम 
83-०८ । करणे 
१३ ADB- | बोरगाव गोंडी ते सुसुन्द हेटी रस्ता | २८.०० २४९.२१ ६.५४ 
WAR- | सा.क्र.४/०८० येथे पुलाचे बांधकाम 
83-०९ | करणे 
१४ । समुद्रपूर ADB- | बाबापूर ते साकु्ली रस्ता सा.क्र. | ८०.०० ४७५.२७ १३.३६ 
WAR- | ४/२१० येथे पुलाचे बांधकाम करणे 
81-१० 
१५ ADB- | बाबापूर ते Apel रस्ता सा.क्र. | ८७.०० ५०३.८८ १४.१६ 
WAR- | ७/६२५ येथे पुलाचे बांधकाम करणे 
81-११ 
१६ ADB- | रामा-३२६ ते समुद्रपूर ते रामा-३२२ | २०.०० १००.६१ २.८७ 
WAR- । उमरी रस्ता As. ८/७५० येथे 
88-१२ | पुलाचे बांधकाम करणे 
१७ रामा-३२६ ते समुद्रपूर ते रामा-३२२ | २४.०० १३७.९१ ३.९४ 
उमरी रस्ता सा.क्र. ९/६२५ येथे 
पुलाचे बांधकाम करणे 
१८ सेलु ADB- | प्रजिमा-१६ ते अंतरगांव रस्ता | २१.०० १०५.४० ३.०१ 
WAR- । OH. 0/240 येथे पुलाचे बांधकाम 
83-१३ | करणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६८/बांधकाम-४ 


अ.क्र. | तालुका पॅकेज कामाचे नाव पुलांची कामाची | कामाची ५ वर्षे नियमित 
क्रमांक लांबी (मी) | किंमत देखभाल व दुरुस्तीची 
(रू.लक्ष) रक्कम (रू.लक्ष) 
१९ वर्धा ADB- | रामा-२६७ ते डोरली धुळवा रस्ता | ६८.०० ६१६.०८ १७.३५ 
WAR- | सा.क्र. 9/900 येथे पुलाचे बांधकाम 
83-१४ । करणे 
एकुण ६४७.०० | ४७१२.९८ १३३.८१ 


& . 


., सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व झातींवर 
कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व कार्यकारी अभियंता 
(प्र.मं.ग्रा.स.यो) at aa foo ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार, 
प्रत्येक पुलांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.89७-१०८०/८०८३८(३९४/ Desk-2, 


दिनांक ०३ नोव्हेंबर, १९८० मधील सूचनांनुसार, ३० मी. पेक्षा जास्त लांबीच्या पुलांच्या 
बांधकामाचे General Arrangement Drawing (GAD) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
संकल्पचित्र मंडळाकडून प्राप्त करून GAD वर आधारित अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करण्यात यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी पुलांचे बांधकाम करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करूनच 
कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 

प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरू करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी पुलाच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations पुन:श्च काटेकोरपणे तपासण्यात येऊन, त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावे. 


i) आवऱ्यकतेनुसार ३० मी. पेक्षा जास्त लांबीच्या पुलांचे संकल्पनास सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या संकल्प चित्र मंडळ (पुल) यांच्या मान्यतेनंतर सदर पुलाच्या कामास तांत्रिक मान्यता 
देण्यात यावी. 


ii) सदर पुलांच्या कामासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे, याची खातरजमा करून 


घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या पुलांची 
कामे हाती घेण्यात येऊ नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 


iv) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या WIM हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत पाणीपुरवठा 


प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अज्ञा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६८/बांधकाम-४ 


४ अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

vi) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथ:करण/रक्‍्कम/दर 
पृथ:ःकरणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी, तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास 
सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही 
उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vil) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. 

Vii) सदर कामांना सन २०२०-२१ च्या अद्ययावत दरसुचीनुसार तांत्रिक मंजुरी देण्यात यावी. 

ix) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च 
०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१) , मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना नवीन 
रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या 
लळेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७0/१/.॥8॥/85॥[॥9.90९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०५११२९२०९०२० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


PRAVIN So ee 
DEVICHAND —— tt8icomenenrorenne 
JAIN 1 
(प्रविण जैन) 
वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई. 

२) मा.अ.मु.स.(ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

४) खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) जिल्हाधिकारी, वर्धा. 

६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६८/बांधकाम-४ 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
८) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
) अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), नागपूर विभाग, नागपूर. 
) वित्तीय नियंत्रक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, बांधकाम भवन, मुंबई. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 
) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, वर्धा. 
१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, वर्धा. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१६) निवड नस्ती कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


